जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) 
सन २०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांची स्थगिती उठविण्यात येऊन त्यांचा 
फेरआढावा घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.८८/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०३ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा :- शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. २१ जुले, २०२२ 


परिपत्रक 

जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) सन २०२२-२३ अंतर्गत दिनांक १ एप्रिल, २०२२ पासून 
आजतागायत विविध योजनांकरिता देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये स्थगिती 
देण्यात आली होती. तसेच नवीन पालकमंत्री महोदयांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर सदर प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
कामांची यादी त्यांच्या पुर्नविलोकनार्थ सादर करुन ती कामे पुढे चाळू ठेवावीत किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्याबाबत 
ही निर्देशित करण्यात आले होते. 
२. आता दि.२४ सप्टेंबर, २०२२ रोजी. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व जिल्ह्यांसाठी पालकमंत्री महोदयांच्या 
नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यामुळे वरिलप्रमाणे दिलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने आता सन २०२२- 
२३ मध्ये यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली कामे तसेच प्रस्तावित कामांची यादी पालकमंत्री महोदयांना 
सादर करुन त्यांच्या सहमतीने निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२११०३११३५४९६८२२ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-O 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


AN AD 


Cc 
ae 


८८४) oc 
म य. कते Se आर पा कल 


S 


